शासकीय विद्या निकेतनाच्या भोजन खर्चाच्या दरात 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाविनि-२०१७/प्र.क्र.७७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा - 
१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक शाविनि-१००१/११६/०१/माशि-७, 
दिनांक ३० एप्रिल २००४ 
२) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे यांचे पत्र क्र. शविनि/२०१५- 
१६/३४०६/माध.व(३०३)/३२५३, दिनांक २५.०५.२०१५ 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन दिनांक ३०.०४.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय 
विद्यानिकेतनमधील विद्यार्थ्यांचा भोजन खर्च दरमहा रु. ५००/- इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
सध्याचा महागाई निर्देशांक व सन २००४ पासून आतापर्यंत जीवनावश्‍यक व अन्य बाबींच्या दरात झालेली 
वाढ या सर्व बाबी लक्षात घेता शासकीय विद्यानिकेतनमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनखर्चात वाढ करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय : निर्णय :- 


राज्यातील शासकीय विद्यानिकेतन मधील विद्यार्थांच्या सध्याच्या रु. ५००/- भोजनखर्चाच्या 
दरात वाढ करुन दरमहा रु. २१६०/- (रुपये दोन हजार एकडो साठ फक्‍त) इतक्या भोजनखर्चास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर वाढीव दर सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५८३/व्यय-५, 
दिनांक १७.९.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२११७३५४२०१२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 
IN, st=M. 


DN: c=I harasht 
2.5.4.20=1c4a8f0aafeac0a009d462f7f02d23942001d7 
6225b9f704de26731171c8684b, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA, MUMBAI, 

bOccbee581 0aa5e36e9fa467a76304 


71d3c500ceb353fbb37bf0b6dfe0407. =SCHOOL 
EDUCATION AND SPORT DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 

Date: 2019.09.21 19:49:04 +05'30' 


(सुशिल खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः शाविनि-२०१७/प्र.क्र.9७७/एसएम-६ 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१२. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

१३. प्राचार्य, सर्व शासकीय विद्यानिकेतन 

१४. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


